स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत 
राज्यातील ११६ नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांना घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी 
केंद्र व राज्य शासनाच्या हिऱ्यातील निधीचा 
दुसरा हप्ता वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.१५३/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १८ नोव्हेंबर, २०२१. 

वाचा: 

१) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वभाअ-२०१५/प्र.क्र.२३/नवि-३४,दि. १५.०५.२०१५. 

२) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमअ-२०१७/प्र.क्र.४३/नवि-३४,दि. 39.03.2090. 

3) वित्त विभागाचे निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दिनांक २४ जून, २०२१ 

8) वित्त विभागाचे निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२१ 
५) केंद्र शासनाच्या गृह निर्माण व नगरीकार्य मंत्रालयाचे आदेश क्रमांक १/७/२०१५-७७8॥॥ [Computer No. 

९०७३४४८], दिनांक २९.०९.२०२१. 


) 
) 


शासन निर्णय: 
देशातील सर्व शहरे पूर्णपणे स्वच्छ, निरोगी आणि राहण्यायोग्य करणे आणि सर्व नागरिकांना स्वच्छ व 


चांगले आरोग्य आणि स्वच्छ पर्यावरण मिळावे तसेच देशातील सर्व सांविधानिक शाहरांना स्वच्छतेची आणि या 
शहरामधील नागरीकांना घरगुती शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देणे, या उद्देशाने केंद्र शासनाने “स्वच्छ 
भारत अभियान (नागरी)” ची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. या अभियानाच्या धर्तीवर राज्यामध्ये संदर्भाधीन क्रमांक 
१ येथील शासन निर्णयान्वये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)” राबविण्यात येत आहे. 


२. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी राज्य शासनामार्फत मा. मुख्य सचिवांच्या 
अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेने ११६ शहरांचे रुपये ७५,९७,९३,४२३४/ (रुपये पंचाहत्तर कोटी 
सत्यान्नव लाख त्र्याण्णव हजार चारशे चौतीस फक्त) इतक्या किंमतीचे प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर करण्यात आले 
होते. केंद्र शासनाने संदर्भीय क्र. ५ येथील दिनांक २९.०९.२०२१ रोजीच्या आदेझान्वये केंद्र शासनाचा अनुज्ञेय 
हिस्सा रुपये ७५,९७,९३,४३४/ (रुपये पंचाहत्तर कोटी सत्यान्नव लाख त्र्याण्णव हजार चारशे चौतीस फक्त) एवढा 
निधी राज्यास वितरीत केला आहे. 


३. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने राज्यातील ११६ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नागरी 
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांसाठी राज्यासाठी वितरीत केलेला दुसरा हप्त्याचा निधी रुपये ७५,९७,९३,४३४/ 
(रुपये पंचाहत्तर कोटी सत्यान्नव लाख त्र्याण्णव हजार चारशे चौतीस फक्त) त्या प्रमाणात राज्य शासनाचा रुपये 
५१,०१,०२,१४९/- (एकशे आठ कोटी ऐंशी लक्ष फक्त) असा केद्र व राज्य हिऱ्याचा मिळून एकूण रुपये 
१२६,९८,९५,५८३/- ( रुपये एकऱी सव्वीस कोटी अठ्ठ्याण्णव लाख पंचाण्णव हजार पाचऊो त्र्याऐंशी फक्त) इतका 
निधी राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्यास शासन मान्यता देत आहे. सदरचा खर्च पुढील 
तक्त्यात नमूद केल्यानुसार संबंधित लेखाशिर्षासमोर दर्शविल्याप्रमाणे संबंधित लेखाशिर्षाखाळी सन २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदी मधून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.१५३/नवि-३४ 


अ.क्र लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीत करण्यात 
आलेला निधी रूपये 

आ) | महानगरपालिका 

|. मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण, १९१, ४०,८५,०९,२३७/- 
महानगरपालिकांना सहाय्य, (००) (७६) स्वच्छ भारत अभियानासाठी (रूपये चाळीस कोटी 
महानगरपालिकांना सहाय्य (केंद्र हिस्सा, ३१, सहायक अनुदाने | पंच्याऐंशी लक्ष नऊ हजार 
(वेतनेतर), (२२१७ ९७५२) योजनांतर्गत दोनशे सदतीस फक्‍त) 

२ | मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण, १९१, २७,९२,०१,६२९/- 
महानगरपालिकांना सहाय्य, (००) (७७) स्वच्छ भारत अभियानासाठी | (रूपये सत्तावीस कोटी ब्यान्नव 
महानगरपालिकांना सहाय्य (राज्य हिस्सा), ३१, सहायक अनुदाने | लक्ष एक हजार सहाशे 
(वेतनेतर), (२२१७ ९७६१) योजनांतर्गत एकोणतीस फक्त) 

ब) । नगरपरिषद 

। मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण, १९२, २३,७८,२०,३३९/- 
नगरपरिषदांना सहाय्य, (००) (७८) स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत (रूपये तेवीस कोटी 
नगरपरिषदांना सहाय्य (केंद्र हिस्सा, ३१, सहायक अनुदाने | अदह्याहत्तर अठ्ठ्यात्तर लक्ष 
(वेतनेतर), (२२१७ ९७७९) योजनांतर्गत वीस हजार dat 

एकोणचाळीस फक्‍त) 

२ | मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण, १५,५२,५७,९४८/- 
१९२, नगरपरिषदांना सहाय्य, (००) (७९) स्वच्छ भारत अभियानासाठी । (रूपये पंधरा कोटी बावन्न लक्ष 
नगरपरिषदांना सहाय्य (राज्य हिस्सा), ३१, सहायक अनुदाने सत्तावन्न हजार नऊरऱी 
(वेतनेतर), (२२१७ ९७८८) योजनांतर्गत अठ्ठेचाळीस फक्त) 

क) | नगरपंचायतींना 

॥ मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण, १९३, ११,३४,६३,८५८/- 
नगरपंचायतींना सहाय्य, (००) (03) स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत | (रूपये अकरा कोटी चौतीस 
नगरपंचायतींना सहाय्य (केंद्र हिस्सा), ३१, सहायक अनुदाने | लक्ष त्र्येसष्ठ हजार आठऱो 
(वेतनेतर), (२२१७ ९७९७) योजनांतर्गत अठ्ठावन्न फक्त) 

२ | मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण, १९३, ७,५६,४२,५७२/- 
नगरपंचायतींना सहाय्य, (००) (०४) स्वच्छ भारत अभियानासाठी | (रूपये सात कोटी छप्पन्न लक्ष 
नगरपंचायतींना सहाय्य (राज्य हिस्सा, ३१, सहायक अनुदाने | बेचाळी हजार पाचशे बहात्तर 
(वेतनेतर), (२२१७ ९८०३) योजनांतर्गत फक्‍त) 


४. सदर निधी आहरित करण्यासाठी राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी सदर रकमेचे 
देयक तयार करून ते अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे तात्काळ सादर करून सदर निधी आहरित 
करून धनादेडा प्राप्त करून घेण्यात यावा. सदर निधीचे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय वाटप स्वतंत्र शासन 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.१५३/नवि-३४ 


आदेशान्वये करुन देण्यात येईल. त्यानुसार या निधीचे वितरण संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत 
करण्याबाबतची कार्यवाही राज्य अभियान संचालक यांनी करावी. 


५. सदरचा शासन निर्णय हा वित्त विभागाचे झासन निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दिनांक 

२४ जून, २०२१ व शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२१ अन्वये 

प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच, या दोन्ही 

शासन निर्णयातील लागू असलेल्या अटींची पूर्तता होत आहे. केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्याची खात्री वित्त 

विभागाचे Sheet No.29(2029-22) वित्त विभाग/अर्थोपाय या अन्वये करण्यात आली आहे. 

६. वित्तविभागाचा झासन निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२१ अन्वये 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले आहेत. सदर शासन 
निर्णयान्वये केंद्र व राज्य शासनाचा एकूण रुपये १२६,९८,९५,५८३/- ( रुपये Val सव्वीस कोटी अठ्ठ्याण्णव लाख 
पंचाण्णव हजार पाचठो त्र्याऐंशी फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 

७, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११११८१६०७३९२३२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ajit Sahebrao Palwe : 


(अजित पालवे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा .मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा .राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, वित्त, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-१, मुंबई. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-2, नागपूर. 
६. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 32. 
आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद संचालनालय, मुंबई. 
आयुक्‍त, महानगरपालिका, जळगांव 

. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई. 
१०. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
११. अधिदान व लेखाधिकारी, फोर्ट, मुंबई. 
१२. अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे, मुंबई. 
१३. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१४. मुख्य लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१५. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१६. मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/नगरपंचायत 
१७. निवडनस्ती, नवि-३४ 


०८ 40 AD OO 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


